राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गतच्या 
विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकरीता 
कौशल्य प्रयोगशाळा साहित्य (व्होकेशनल कीट) 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२/०८/२०२४ 


संदर्भ:- 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७. 

४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजी झालेल्या 
११६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१५.०७.२०२४. 

५) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद,पुणे यांचे पत्र दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्यात आळा असून, 
सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये, व्यावसायिक शिक्षणाचे मुख्य प्रवाहातील शिक्षणामध्ये एकात्मीकरण 
करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्येक विद्यार्थी किमान एक व्यवसाय शिकेल 
आणि इतर अनेक व्यवसायांची त्याला ओळख करुन दिली जाईल, सर्व शैक्षणिक कार्यक्रमात 
व्यावसायिक शिक्षण समाविष्ट केळे जाईल व त्यासाठी कौशल्य प्रयोगशाळांची स्थापना व निर्मिती 
केली जाईल, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केले आहे. 

व्होकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षण हा एक कौशल्य आधारित कार्यक्रम असून, शाळा/ 
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना विशिष्ट व्यवसायाचे ज्ञान, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक कौडल्य 
आधारित शिक्षण प्रदान करते. व्यावसायिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना करिअरच्या विविध संधी 
उपलब्ध होण्यास मदत होते. 

राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व कौशल्य आधारित 
शिक्षण देण्याची आवश्‍यकता विचारात घेवून, चारही कृषि विद्यापीठातील विविध महाविद्यालयात 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी लागणारे, आधुनिक कौडाल्य प्रयोगशाळा साहित्य 
(व्होकेशनल कीट) खरेदी करणेबाबतच्या प्रस्तावास, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या 
दि.०९.०७.२०२४ रोजी झालेल्या ११६ व्या बैठकीत, कृषि परिषदेने ठराव पारित करुन मान्यता 
प्रदान केली आहे. त्यासअनुसरुन उपरोक्त संदर्भ क्र.५ अन्वये, संचालक (विस्तार शिक्षण व 
सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी चारही कृषि विद्यापीठातील विविध 
महाविद्यालयांकरीता कौडल्य प्रयोगशाळा साहित्य (व्होकेशनळ कीट) खरेदी करणेबाबतचा 
विद्यापीठनिहाय स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने, राज्यातील चारही कृषि 
विद्यापीठांतर्गत असलेल्या विविध महाविद्यालयांकरीता कौशल्य प्रयोगशाळा साहित्य (व्होकेशनल 
कीट) खरेदी करणेबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या मुख्यालयातील कृषि महाविद्यालयांसाठी तसेच, 
परभणी कृषि विद्यापीठांतर्गतच्या अन्य पाच कृषि महाविद्यालयांसाठी कौशल्य प्रयोगशाळा साहित्य 
(व्होकेशनल कीट) खरेदी करणेबाबतच्या प्रस्तावास, राहुरी कृषि विद्यापीठ रु.१९२.३४ लाख, 
परभणी विद्यापीठ रु.१२००.०० लाख, अकोला विद्यापीठ रु.२००.०० लाख व दापोली कृषि 
विद्यापीठ रु.१९२.३४ लाख अशा एकूण रु.१७८४.६८ लाख (अक्षरी रुपये सतरा कोटी, चौऱ्याऐंशी 
लाख, अडुसष्ट हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास wrestles अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (विद्यापीठनिहाय साहित्य खरेदीबाबतचे अंदाजपत्रक 
सोबतच्या परिशिष्ट-१,२,३,४ नुसार राहील). 
२. अटीव शर्ती- 

१) कौशल्य प्रयोगशाळा साहित्य (व्होकेशानळ कीट) खरेदीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांची/ 
साहित्यांची SSAA APT याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर साहित्यांच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) खरेदी करावयाच्या Hes प्रयोगशाळा (व्होकेशनळ कीट) साहीत्यांचे तांत्रिक विनिर्देठा 
(Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
विहीत मानांकनांनुसार व गुणवत्तापुर्ण साहित्यांचा पुरवठा होईल याची जबाबदारी संबंधित 
कृषि विद्यापीठाची राहील. 
शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व दि.२४.०८.२०१७ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 


AN 
— 


a 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित 
नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

५) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आळेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

६) याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ पीकसंवर्धन, 
कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, २४१५ ०१०५, २४१५ ००९९, 
२४१५ ००८१ या लेखाशिर्षाखाळील ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८२२१७०७५६१९०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

Pp R AT | B H A DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 Sfffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85475 
£159984ba680fd, 


postalCode=400032, st=Maharashi 
ber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGE 
D5C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.08.22 17:23:05 +05'30' 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

कुलगुरु, चारही कृषि विद्यापीठे. 

कुलसचिव,चारही कृषि विद्यापीठे. 

वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
विद्यापीठ अभियंता, चारही कृषि विद्यापीठे. 

नियंत्रक, चारही कृषि विद्यापीठे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 


Cc AW A -5 


o~ 
«> 
. 


one ७७ ™&M 


पृष्ठ ८ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


१०. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 

११. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१२. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

१३. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
१४. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१५. उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


परिशिष्ट - १ 


(कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ,दि.२२/०८/२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट) 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 


Name of Work 


Rate per unit/kit 


Units 


Amount 


Providing Vocational 


various Colleges at Mahatma Phule 
Krishi Vidyapeeth, Rahuri. 


1,63,00,000 


1 


1,63,00,000 


GST 18 % 


29,34,000 


Total 


1,92,34,000 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85F75f1 
59984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6EDS 
E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 

ite: 2024.08.22 17:23:24 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


परिशिष्ट - २ 


(कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-अ,दि.२२/०८/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


Name of Work Rate per unit/kit Units Amount (Rs.) 
Providing Vocational kit for 1,63,00,000 वि 9,78,00,000 
Agriculture College at Parbhani 
and various colleges outside 
headquarter, under Vasantrao Naik 
Marathwada_ Krishi Vidyapeeth, 

Parbhani. 

Total 9,78,00,000 
GST 18% 1,76,04,000 
Transporting 45,96,000 
Total 12,00,00,000 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL * 


(प्रतिभा पाटील) 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f8 
5f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBO 


AE6ED5C1E544834901 1 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV 


Date: 2024.08.22 17:23:43 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 
परिशिष्ट - ३ 


(कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-अ,दि.२२/०८/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 


Name of Work Rate per unit/kit Units Amount 


Providing Vocational Kit for 1,63,00,000 0] 1,63,00,000 
Agriculture College at 1). 


Panjabrao Deshmukh Krishi 


Vidyapeeth, Akola. 

GST 18% 29,34,000 
Transporting 7,66,000 
Total 2,00,00,000 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

p R AT | B H A ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f8 
5f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBO 
M A D H AV p AT | | AE6ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV 

PATIL 

Date: 2024.08.22 17:24:00 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-ओ 


परिशिष्ट - ४ 


(कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१४४/७-अ,दि.२२/०८/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 
Name of Work Rate per unit/kit Units Amount 

Providing Vocational kit for 1,63,00,000 0] 1,63,00,000 

College of Agriculture, Dapoli at 

Dr. Balasaheb Sawant Kokan 

Krishi Vidyapeeth, Dapoli. 

GST 18% 29,34,000 

Total 1,92,34,000 
PRATIBHA 021 term ace 
MADHAV PATIL tenon aos cnet यी द 0000 ल 

(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


